महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/सं.क्र.७./प्र.क्र.०७/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३०.०८.२०२१ 


संदर्भ - शासन समक्रमांकीत आदेश, दि.३१.१०.२०२०. 


आदेशा 


श्री.सचिन टेमगिरे,अवर सचिव यांची संदर्भाधिन शासन आदेझान्वये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या 
आस्थापनेवर प्रशासकीय अधिकारी या पदावर एक वर्ष कालावधी करिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.सचिन टेमगिरे, अवर सचिव यांच्या राज्य मराठी 
विकास संस्थेच्या आस्थापनेवर प्रशासकीय अधिकारी या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संपुष्टात 
आणण्यात येत असून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना नियोजन विभागात करण्यात येत आहे. 
श्री.टेमगिरे, अवर सचिव यांनी नियोजन विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८३७३८१९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


by Gajanan Bhimrao Gurav 
f Maharashtra, ou=General Administration 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 2-1 ee ad 
Bhimrao Guray पा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४) अ.मु.स/प्र.स./सचिव, मराठी भाषा विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/मराठी भाषा विभाग/नियोजन विभाग 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्री.सचिन टेमगिरे, अवर सचिव 
0) निवड नस्ती कार्या.१४. 


